नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
परिक्षेत्रात अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा 
व सुविधा पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३३ (६०) /का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ जून, २०२२ 


वाचा :-(१) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक- संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३३ /का-१४११, 
दिनांक:- २८ मार्च, २०२२ 
(२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक- संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३६ /का-१४११, 
दिनांक:- २९ मार्च, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनेसाठी नियोजन विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये निधी उपलब्ध 
करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. संदर्भाधिन क्र. (2) येथील शासन निर्णयान्वये सदर 
कामांसाठी रु. ६७५ कोटी एवढा निधी जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे अधिपत्याखाळीळल जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, पुणे यांचे कॅनरा बँकेमधीळ खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. सदर उपलब्ध 
निधीमधून कामे निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” या 
योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च,२०२२ मधील परिच्छेद ३ (ब) नुसार 
वसमत नगरपालिका, जिल्हा हिंगोली करिता सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू. 
४.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च,२०२२ मधील परिच्छेद ३ (ब) नुसार उपरोक्त 
कामांना संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत 
असल्याची दक्षता जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. 

३. वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४४/२०२२/व्यय-८, दि.२८/०६/२०२२ अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे यांच्या कॅनरा बँकेच्या खात्यामध्ये 
असलेला निधी जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडील सहायक अनुदानाच्या रकमा ज्या खात्यात 
स्विकारण्यात येतात त्याच बँक खात्यामध्ये वितरीत करावयाचा आहे. तरी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी वरील कामासाठी आवश्‍यक असलेला निधी प्राप्त करण्यासाठी त्यांच्या जिल्हा नियोजन 
अधिकारी यांच्या सहायक अनुदानाच्या रकमा ज्या बँक खात्यामध्ये स्विकारण्यात येतात त्या बँक 
खात्याचा संपूर्ण तपशील जिल्हाधिकारी, पुणे यांना कळवावा. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, पुणे त्यांच्या 
कॅनरा बँकेमधीळ निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध 
करुन देतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३३ (६०) /का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी/ 
कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शार्तीचे 
पालन करावे. 

५. सदर कामांचे संनियंत्रण व खर्चमेळाचे काम कझाप्रकारे हाताळण्यात यावे याबाबत संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना आवश्‍यक आदेश स्वतंत्रपणे देण्यात येतील. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२८१९१२०९३११६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Charushila Devendra Chaudhari 
Date: 2022.06.29 17:14:57 +05'30' 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 
२. जिल्हाधिकारी, पुणे 
३. जिल्हाधिकारी, हिंगोली 
४. मुख्याधिकारी, वसमत नगरपालिका 
५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे 
६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, हिंगोली 
७. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे उप सचिव 
८. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
९. महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 
१३.वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवड नस्ती (का. १४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३३ (६०) /का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण२०२१/ प्र.क्र.३३( ६०)/का.१४११, दिनांक २८ जून,२०२२ सोबतचे 
परिशिष्ट - वसमत नगरपरिषद जि.हिंगोली 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम रु.(लक्ष) 
णं वसमत जि. हिगोली येथे प्र.क्र.१२ मध्ये दत्त डेव्हलपर्स अंतर्गत सी.सी. रोड ४०.०० 
करणे 
२ | वसमत जि. हिंगोली येथे प्र.क्र.१२ मध्ये मोंढा मारुती मंदिर ते बागर ४०.०० 
हॉस्पीटल ते मुटकुळे यांच्या घरापर्यंत सी.सी. बांधकाम करणे 
३ | वसमत जि. हिगोली येथे प्र.क्र.१२ मध्ये वडरवाडा येथे आर.सी. नाली व २५.०० 
सी.सी. रोड बांधकाम करणे 
४ | वसमत जि. हिंगोली येथे प्र.क्र.१३मध्ये कारखाना रोड जानी भाई यांचे घर ते २०.०० 
राठोड यांचे घर सी.सी. रस्ता करणे 
५ | वसमत जि. हिंगोली येथे प्र.क्र.८ मध्ये बंक कॉलनी मध्ये अंतर्गत रस्ताव नाली ५०.०० 
बांधकाम करणे 
६ । वसमत जि. हिंगोली येथे प्र.क्र.१ मध्ये शुक्रवार पेठ मध्ये इदगाह कब्रस्तान ५०.०० 
मध्ये नाला बांधकाम करणे इदगाह कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधकाम करणे 
इदगाह कब्रस्तान येथे होड व बेडचे बांधकाम करणे . माठा तलाव हरजरत 
चिमणडशाहा वल्ली रस्ता बांधकाम करणे 
७ | वसमत जि. हिगोली येथे प्र.क्र.१३मध्ये कारखाना रोड मयुर मंगल कार्यालस ३०.०० 
मुस्कान PRM हॉलच्या पाठीमागे कॉलनीत अंतर्गत रस्ता व नाली बांधकाम 
करणे 
८ | वसमत जि. हिंगोली येथे प्र.क्र.१४ पाटील नगर मध्ये आनंदनगर मधील ३०.०० 
ओपन स्पेस मध्ये रॅनिंग ट्रॅक करणे व गार्डन करणे 
९ । वसमत जि. हिगोली येथे प्र.क्र.११ हौ.सो. मध्ये पेव्हर ब्लॉक करणे HISAR १०.०० 
कॉम्पलेक्स ते नंदु मुदंडा यांचे घर 
| वसमत जि. हिगोली येथे प्र.क्र. २ रफिक किराणा दुकान खमर बेग HE १०.०० 
स्कुल रस्ता करणे 
णि १ | वसमत जि. हिंगोली येथे प्र.क्र. १२ मध्ये बालाजी नगर, WT नगर ,अशोक ३०.०० 
नगर अंतर्गत सी.सी. रस्ता नाली बांधकाम व पेव्हर ब्लॉक करणे 
१२ | वसमत जि. हिगोली येथे प्र.क्र. १२ बहीर्जी नगर येथे बुजबळ यांचे घर ते २०.०० 
सुर्यवंशी यांचे घर सी.सी. रस्ता करणे व नाली बांधकाम करणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३३ (६०) /का-१४११, 


१३ | वसमत जि. हिंगोली येथे प्र.क्र. १३ मध्ये मैनु होठ यांचे घर ते कॅनॉल पर्यंत १०.०० 
रस्ता व नाली बांधकाम करणे. 

१४ | वसमत नगर परिषद हदितील प्र.क्र.४ दिलीत वस्ती महु नगर येथे भिमराव २०.०० 
सरकटे ते सिध्दार्थ हिंगोले यांच्या घरापर्यंत नारायण धबडगे ते अशोक 
]ोंडेराव यांचे रस्ते सी.सी. रस्ता व नाली 

१५ | वसमत परिषद हदीती प्र.क्र.६ दलित वसती संतोष नागरे यांचे घर ते १५.०० 
होमगार्ड कॉलनी पर्यंत सी.सी. रस्ताव नाली बांधकाम नाली करणे 

एकूण ४००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


